सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला या विद्यापीठास ३५,भांडवली 
मत्तेच्या निर्मीतीकरीता अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत.... (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.: पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.१४५/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३०/०३/२०२४ 


वाचा :- १)वित्त विभागाचे,परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 
दि.०५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय,क्र.पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.९५/७-अ, 
दि.०४.०३.२०२४. 
३)नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ,अकोला यांचे पत्र क्र.अप्रवि/ 
अंदाज/कार्यक्रम/३५/२३६४/२०२४, दि.०६.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या कृषि 
विद्यापीठास मागणी क्र.डी-३, ०१ पीकसंवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य, (००)(०८) डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००९९) या लेखाशीर्षांतर्गत ३५, 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीकरीता एकूण रु.३०००.०० लाख इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. सदर लेखाशिर्षांतर्गत चाळू आर्थिक वर्षात वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील परिपत्रकानुसार उपलब्ध झालेल्या निधीमधून एकूण रु.४८०.०० 
लाख निधी संदर्भ क्र.२ येथील दि.०४.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला 
आहे. 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला विद्यापीठांतर्गत चाळू असलेल्या विविध 
महाविद्यालयांच्या इमारत बांधकामांकरीता लेखाशिर्ष (२४१५ ००९९) अंतर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान या उद्दीष्टाखाली मंजूर तरतूदीमधून निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती 
नियंत्रक,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला यांनी संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये केली आहे. 
त्यानुषंगाने डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला विद्यापीठास लेखाशिर्ष (२४१५ ००९९) 
अंतर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मीतीकरीता अनुदान या बाबीकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता,मागणी क्र.डी-३,०१,पीकसंवर्धन,१२०,इतर संस्थांना 
सहाय्य, (००)(०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००९९, 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.१४५/७-अ, 


या लेखाशीर्षांतर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीकरीता एकूण रु.१२००.०० 


लाख (अक्षरी रुपये बारा कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत 


आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
अ | लेखाशिर्ष/ सुधारित | वितरीत | योजनेंतर्गत येणारे महाविद्याळय/ | प्रशासकीय मान्यता | प्रशासकीय | या शासन 
क्र | उपशिर्ष अंदाज । निधी बांधकामाचे नाव आदेश मान्यता  । निर्णयान्वये 
(२०२३-२४) किंमत वितरीत 
करावयाचा 
निधी 
शि (००) (०८) | १७८०.०० | ४८०.०० | कृषि संशोधन केंद्र, सिदेवाही | श्ा.नि.क्र.पंदेवि-१३१६ | ११५०.८० | १५०.०० 
डॉ.पंजाबराव जि.चंद्रपूर केंद्राचे बळकटीकरण । /प्र.क्र.१०१/(८ओ)/७ अ 
देशमुख कृषि दि.१६.०७.२०१८ 
2 | विद्यापीठास कृषि महाविद्यालय, नागपूर | शा.नि.क्र.पंदेवि- ३२७.७० | ६०.०० 
सहायक महाराज बाग, सर्व्हे क्र.३११ मौजा | १३१८/ प्र.क्र.२०/७ओ 
अनुदान लेंड्रा व अंबाझरी येथे वनस्पती | दि.१७.०७.२०१८ 
(कार्यक्रम) संशोधन क्षेत्रिय कार्यालय आणि 
२४१५ ००९९, सायंटिस्ट होमचे बांधकाम करणे. 
३ | ३५,भांडवली Cie. कृ.वि. अकोला येथे ४८९.७३ | ९२.५० 
मत्तेच्या मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
5 । निर्मिती-करीता डॉ.पं. दे. कृ.वि. अकोला येथे ४८९.७३ | ९३.५० 
अनुदान मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
4 नागपूर येथील कृषि ४९१.५६ | १००.०० 
महाविद्यालयाचे पदव्युत्तर मुलींचे 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे. 
& डॉ.पं. दे. कृ.वि. अकोला अंतर्गत ४५१.२४ | १००.०० 
नागपूर येथीळ अस्तित्वातील 
मुलींचे वसतीगृहाचे दुस-या 
माळयावरीळ भोजन कक्ष व 
मनोरंजन कक्षाचे बांधकाम करणे. 
७ डॉ.पं.दे.कृ.वि.अकोला अंतर्गत | शा.नि.क्र.पंदेवि- ५४४.५६ | १०४.०० 
कृषि महाविद्यालय, नागपूरचे | १३१८/ प्र.क्र.२०/७ओ 
महाराज बाग सर्व्हे क्र.८३/४ मौजा | दि.२७.०८.२०१८ 
ost येथे माळी ट्रेनिंग सेंटरचे 
बांधकाम करणे. 
९ अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, शा.नि.क्र.पंदेवि- ११७७४.०५ | २००.०० 
यवतमाळ. १३१९/ प्र.क्र.१२३/७ओ 
दि.३०.०६.२०२३ 
भाऊसाहेब फुंडकर शासकीय कृषि | शा.नि.क्र.पंदेवि- ९६०१.४२ | ३००.०० 
महाविद्यालय,बुलढाणा. १३२३/ प्र.क्र.२५२/७ओ 
दि.१५.०१.२०२४ 
एकूण १७८०.०० | ४८०.०० शिक ॥ (| २५३२०.७९ | १२००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.१४५/७-अ, 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


१) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३, दि.०५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये 
देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केळेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल 
तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / 
बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

४) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, SHV योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू ठेऊ नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक 
अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार 
खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल 
शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या काळावधीत सादर 
करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास 
कळवावे. 

६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली 
उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेडा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 
यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व arta 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली 
मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सहायक लेखाधिकारी,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान विद्यापीठाचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा 
करण्याबाबत saya कार्यवाही करावी. 


५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१),१९७७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच, नियोजन व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारीक 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र.क्र.१४५/७-अ, 


संदर्भ क्रमांक १८७/का.१४३१,दि.१४.०३.२०२४ व क्रमांक १३२/२०२४/व्यय-१,दि.२०.०३.२०२४ च्या 


अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३३०१७२६१८११०१ 
असा आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
M ITA [_ | KA L Pp E H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
5.4.20=22dfe162525b696c1 facc3a8ddb26b639¢76b455434e4cadb 
b3cd50474dcc58f, postalCod 


2, st=Mahara: 
rialNumber=60AE0791D92611A135CES1A5EE439203FDBDB39514 
6D132620B3437EDED658CE, cn=MITALI KALPESH CHAUDHARI 


2024.03.30 17:35:53 +05'30' 


(मिताली चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय मुंबई. 


. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे. 


४. कुलगुरु/कुलसचिव,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 


९ 


. वित्तीय सल्लागार,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

. नियंत्रक,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

. सहायक लेखाधिकारी,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१२.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१४.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


